महाराष्ट्र शासन 
क्र. निधीवि-२०२३/प्र.क्र.१४५ /प्रशा-१ 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
नवीन गो.ते.संकुल इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : ०२ जून, 2023 


विषय:-देशातील एम.बी.बी.एस. जागांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी अस्तित्वात 
असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करणेसाठी निधी वितरण 
करणेबाबत. 
ज्ञापन:- 
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना प्रदान करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या अनुषंगाने वैद्यकीय 
महाविद्यालयांमध्ये अधिक सोयीसुविधा निर्माण करून MBBS अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ 
करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने ६०:४० या प्रमाणात केंद्र-राज्य हिस्सा असलेली “Up gradation 


of existing State Government / Central Government Medical Colleges to 
increase MBBS seats in Country ” योजना घोषित केली आहे. 


२. सदर योजनेंतर्गत सद्यस्थितीत १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना केंद्र शासनाने 
मान्यता दिलेली असून प्रती संस्था रुपये ६० कोटी इतका निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामध्ये केंद्र 
शासनाचा हिस्सा रुपये ३६ कोटी (६० टक्के) व राज्यशासनाचा हिस्सा रुपये २४ कोटी (४० टक्के) 
इतका असणार आहे. SAT प्रकारे राज्यातील एकूण १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी प्रती 
संस्था रुपये ३६ कोटी प्रमाणे केंद्र शासनाकडून एकूण रुपये ५०४.०० कोटी इतका निधी प्राप्त 
होणार असून, यासंदर्भात राज्यशासनाचे प्रती संस्था रुपये २४ कोटी प्रमाणे १४ शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालयांकरीता एकूण रुपये ३३६ कोटी इतके दायित्त्व राहणार आहे. 


३. । केंद्र शासनाने उपरोक्‍त योजनेखाली श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व रुग्णालय, यवतमाळ आणि इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
या संस्थांसाठी प्रत्येकी रुपये ३६ कोटी इतका निधी यापूर्वीच त्यांचे आदेशा दिनांक ०९.०१.२०२० व 
दिनांक 92.90.2020 अन्वये वितरीत केला आहे. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, नागपूर या संस्थांसाठी केंद्र शासनाने अद्याप निधी वितरित केलेले नाही. सद्यस्थितीत 
विभागाच्या अधिपत्याखालील उर्वरीत ११ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांना सदर 
योजनेंर्गत केंद्र शासनाने दि. ३ मार्च, २०२३ अन्वये एकूण रू.९९.०० कोटी इतका निधी वितरीत 
HOOT असून एकूण रू.१७१ कोटी इतका रक्कम राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा आहे. 
त्यानुषंगाने राज्य शासनाच्या PASSAT रू.११४ कोटी रक्‍कम जमा करावी लागणार आहे. 


४. उपरोक्त कार्यक्रमांतर्गत केंद्र-राज्य हिस्सा निधीचे प्रमाण ६०:४० असल्याने मागणी क्र.एस- 
०४, ४२१० ३६५९ केंद्र हिस्सा ६० टक्के) व मागणी क्र.एस-०४, ४२१० ३६६८ (राज्य हिस्सा ४० 
टक्के या लेखाशिर्षात अनुक्रमे रू.६०.०० कोटी व रू.४०.०० कोटी इतका निधी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःनिधीवि-२०२३/प्र.क्र.१४५/प्रशा-१ 


५. केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत केंद्र हिस्सा म्हणून राज्यांना प्राप्त झालेला निधी राज्य कोषागार 
किंवा स्टेट नोडल एजन्सी खात्यामध्ये हस्तांतरीत करण्याबाबत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवी 
दिल्ली यांच्या सूचना आहेत. सदर योजनांतर्गत केंद्र हिस्सा म्हणून रू.६० कोटी व राज्य हिस्सा 
म्हणून रू. ४० कोटी इतका निधी खालील उद्दीष्टनिहाय वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


योजनेचे नाव लेखाशीर्ष तपशील सन २०२३-२०२४ 
करीता अर्थसंकल्पित 
निधी (रक्‍कम 
रूपयांमध्ये) 


Upgradation of Existing | és हिस्सा 
State Government and | मागणी क्र.एस-०४, ४२१० ३६५९ (39, 


Central Government | सहायक अनुदाने (वेतनेतर)) १०००/- 

Medical Colleges to मागणी क्र.ए्स-०४, ४२१० ३६५९ (42) ११,९९,९९,०००/- 

increase MBBS Seats in 

the country मागणी क्र.एस-०४, ४२१० ३६५९ (43) ४८,००,००,०००/- 

देशातील एमबीबीएस जागांच्या 

Gaq वाढ करण्यासाठी SQu: ६०,००५७०,०००/- 

अस्तित्वात असलेल्या शासकीय | राज्य हिस्सा 

वैद्यकीय महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन | मागणी क्र.एस-०४, ४२१० ३६६८ (३१, 

करणे सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १०००/- 

केंद्र-राज्य हिस्सा (६०:४०) ग काका का काता काड मजात 
मागणी क्र.एस-०४, ४२१० ३६६८ (५३) ३२,००,००,०००/- 


एकूण : ४०,००,००,०००/- 


६. उपरोक्त निधी सहायक अनुदानावर (म.को.नि. ४४) आहरीत करुन Public Financial 
Management System (PFMS) Ws अंतर्गत संचालनालय स्तरावर उघडण्यात आलेल्या 
एसएनए खात्यामध्ये प्रथमत: हस्तांतरीत करण्यात यावा. तद्नंतर सदर निधी शासनाच्या मान्यता 
घेऊन संस्थेच्या संस्थास्तरावर उघडण्यात आलेल्या एसएनए झी संलग्नित Zero Balance 
खात्यावर वितरीत करण्यात यावा. 

७. सदरचे अनुदान सशर्त असून सदर अनुदानाचा विनियोग writes अटी व शार्तीचा अधीन 
राहून करण्यात येत आहे :- 


१) सदर निधीमधून खर्च करताना केंद्र/राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले मार्गदर्शक, 
सूचना, आदेशा इत्यादीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


२) सदर योजनेखाली प्रथमच अनुदान वितरित करण्यात येत असल्याने मागील उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर करण्याची बाब उद्भवत नाही. तथापी, उपरोक्‍त वितरित अनुदानाच्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकःनिधीवि-२०२३/प्र.क्र.१४५/प्रशा-१ 


विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात संचालनालयामार्फत शासनास 
सादर करण्यात यावे.त्याशिवाय संबंधित संस्थेस सदर योजनेखाली पुढील अनुदान 
वितरित करण्यात येणार नाही. 


८. शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ मधील 
परिच्छेद क्र.9 मधील अटी व शातींच्या अधीन उपरोक्‍त रक्‍कम वित्तीय विवरण प्रणालीवर (बीम्स 
प्रणालीवर) उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदरील खर्च (००)(५६) देशातील एमबीबीएस 
जागांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या राज्य शासकीय व केंद्र शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयांचेश्रेणीवर्धन करणे (केंद्र हिस्सा go %)(कार्यक्रम) (४२१०३६५९) (३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर)), (५२, यंत्रसामग्री व साधनसामग्री) व (५३, मोठी बांधकाम) व (००)(५७) 
देशातील एमबीबीएस जागांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या राज्य शासकीय व 
केंद्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करणे (राज्य हिस्सा vo %)(कार्यक्रम) 
(४२१०३६६८) (३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), ( ५२, यंत्रसामग्री व साधनसामग्री), (५३, मोठी 
बांधकामे) या उपशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील वितरीत 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक १२/०४/२०२३ च्या शासन 
परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील १ ते १० मधील अटी व शातींची पूर्तता 
करण्यात आली आहे. 


९. सदर निधी आहरीत करण्यासाठी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून व प्रशासकीय अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर ज्ञापन नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १४८०/१४७५, दिनांक 
०३/०५/२०२३ तसेच वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २१०/व्यय-१३, दिनांक 
२५/०५/२०२३ अन्वये दिलेल्या मंजूरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०४१६४०३१३११३ असा आहे. हे ज्ञापन डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
S U D H | R DEPARTMENT, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406 
105963bc456F1e1e8621e5917d8305, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
JAYA S H ETTY serialNumber=| E9D37D499A521B728AEB3DC8EC 
38B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF1111D7, 


SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2023.07.05 10:35:51 --05'30' 


(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःनिधीवि-२०२३/प्र.क्र.१४५/प्रशा-१ 


प्रत:- माहिती तथा आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी 


१, 


उपसचिव तथा राज्य योजना व्यवस्थापक (नोडल अधिकारी), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


. उपसचिव (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


३. संचालक तथा सिंगल नोडल एजन्सी, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई, 


. कक्ष अधिकारी (व्यय -१३/अर्थ-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४७५), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. संबंधित सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, (संचालनालयामार्फत), 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (संचालनालयामार्फत), 


qo. निवड नस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


